राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आकृतीबंध 
पुनर्रचनेच्या अनुषंगाने निरीक्षक (गट-ब), 
राज्य उत्पादन शुल्क संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची समायोजनाव्दारे बदलीने 
पदस्थापना करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- इएसटी-१२२४/प्र.क्र.२२०(भाग-३)/राउशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ३२. 
दिनांक :- १७ ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भ:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार 

पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम,२००५ 

गृह विभाग शासन निर्णय क्र.इएसटी-१२१६/प्र.क्र.9८/राउशु-१, दि.१४.०६.२०१६ 

गृह विभाग शासन निर्णय क्र.इएसटी-१२१६/प्र.क्र.१३५/राउ्यु-१, दि.१६.०९.२०१६ 

गृह विभाग शासन निर्णय क्र.इएसटी-१६१६/प्र.क्र.२००/राउड्यु-१, दि.१८.०६.२०२४ 

भारत निवडणूक आयोगाचे पत्र क्र. ४३७/६/१/॥१७/₹७॥/-(॥९७॥//॥००/२०२४/ 

दि.३१.०७.२०२४ रोजीचे पत्र. 

६) गृह विभाग शासन निर्णय क्र.इएसटी-१२२२/प्र.क्र.७६/राउद्यु-१, दि.०२.०८.२०२४ 

७ आयुक्त,राज्य उत्पादन Bow यांचे क्र. ईएसटी 192028 /७२/२-अ-१/ 
दि.०८.०८.२०२४ चा प्रस्ताव. 


२ 


3 
8 


ma ~~ ~— ~ 


a 


शासन seat - 


राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या मंजूर आकृतीबंधाची दि.१८.०६.२०२४ च्या शासन 


निर्णयान्वये सुधारित पुनर्रचना निश्चित करण्यात आली आहे. सदरहू पुनर्रचनेनुसार अकार्यकारी 


घटकांवरील अनुज्ञप्ती प्रकारनिहाय पदरचना एकसमान करण्यात आली असून कार्यकारी घटक 


क्षेत्रीय कार्यकारी, भरारी पथक, सीमा तपासणी नाके) वाढविण्यात आले आहेत. सदरहू 


पुनर्रचनेनुसार अकार्यकारी घटकांवरील व्यपगत निरीक्षक (गट-ब) संवर्गातील अधिका-यांची पदे 


अन्यत्र समायोजीत केल्याने त्यांच्या पदस्थापनेत बदल करणे विचाराधीन होते. सदर 


प्रस्तावाबाबत तसेच संदर्भाधीन क्र.५ अन्वये भारत निवडणूक आयोगाच्या विधानसभा निवडणूक 


२०२४ च्या अनुषंगाने अधिकाऱ्यांच्या बदली/पदस्थापनेबाबतच्या मार्गदर्शक CIA अनुसरुन, 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या नियम ४ (४) व ४ (4) मधील तरतुदीनुसार 


निरीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गातील खालील दर्शविलेल्या स्तंभ क्रमांक २ 


मधील अधिकाऱ्यांची सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने समायोजनाव्दारे बदली करण्यात येत 


असून त्यांची स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


निरीक्षकाचे नाव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 


३ ४ 


श्री. राजेंद्र आनंदराव = मुंबई हहर खेड विभाग, पुणे 
यत एच - विभाग, मुंबई शहर 


मे. मोहन रॉकी स्प्रिंग वॉटर एच-विभाग, ठाणे 
4 श्री. अनिल रामराव भोसले ; 

मे. लोकरंजन ब्रेवरीज, भुम विभाग, धाराशिव 
७ | ait. बाळासाहेब भि. हुलगे र 3 

हडपसर, पुणे 


मे.ज्युबिलंट इन्ग्रेव्हीया भरारी पथक क्र.२, ठाणे 
लि.नीरा, पुणे 


2: प्रा.लि. , पुणे 


मे. शंकरराव कोल्हे, 
~ ० | al. जर्नादन ब. होले मे.मुळा स.सा.का., अहमदनगर | स.सा.का. कोपरगाव, 


८ श्री. दिपक परब. 


अहमदनगर 


मे.अशोकस.सा.का. , मे.टिळकनगर इंडस्ट्रीज, 
श्री. कारभारी भा. रावते oes ae ae 
अहमदनगर अहमदनगर 
दत वत तवी मे. विठ्ठलराव शिदे स. सा. का., | भरारी पथक क्र.१ , 
१२ | श्री. म. चवरे 
माढा, सोलापूर सोलापूर 


a श्री. अशोक AAT मे. सिध्देश्वर स.सा.का. कुमठे, | मे. राजाराम बापू 
कटकम. सोलापूर स.सा.का., सांगली 


ती मे. खंडोबा डिस्टीलरी लि., | ब-विभाग, सोलापूर 

१४ | श्री. afta वसंत घाटगे 

सोलापूर 

मे. सासवडमाळी शुगर आष्टी विभाग, बीड 
१५ | श्री. दादासाहेब गु. देवकाते क्टरी भु | 

फॅक्टरी, सोलापूर 

सिमा तपासणी नाका, पुर्नाड, । मे. युनायटेड ब्रुव्हरीज 

जळगांव लि. रायगड 


ससाका Ss क ee 
qo | श्री. समीर एल. पाटील Hee alge करवीर विभाग, कोल्हापूर 


कोल्हापूर 
ना श्री. राजेश माणिराव मे. विश्वासराव ससाका लि., । मे. प्रिव्हिलेज इंडस्ट्रीज 
भापकर सांगली प्रा.लि. सातारा 


१९ | श्री. राजेश नागनाथ कोळी. | मे.सहयाद्री स.सा.का., सातारा वाई-महाबळेश्वर, सातारा 
श्री. SHY आनंदराव मे.अजिक्यतारा स.सा.का. , मे. यडवावंतराव मोहिते 
पाटील सातारा कृष्णा स.सा.का., सातारा 

धुकर रंगा राठोड मे. यशराज इथेनॉल प्रोसेसिंग । बी-विभाग, पुणे 

२१ | श्री. मधुकर रंगा राठोड पताल 

लि. , सातारा 


इई-विभाग (पिपरी चिचवड) 


२२ | श्री. aya ठिंदे किसनवीर स.सा.का. , सातारा 


श्री. बापूसाहेब सदाशिव कराड विभाग, सातारा 
रत्नागिरी ग्रामीण, रत्नागिरी 
डोणे 
श्री. प्रभात ग. सावंत लांजा, रत्नागिरी जत विभाग, सांगली 


२५ | श्री. रघुनाथ वा. कडवे सीमा तपासणी नाका, निलंगा विभाग, लातूर 
2 0 । उमरगा, धाराशिव 


मे.मांजरा स.सा. गंगाखेड विभाग, परभणी 
का.विलासनगर, लातूर 


त्र्षिकेश फुलझळके | पैठण विभाग, छत्रपती 
श्री. त्र्षिकेठा , मे. करणडिस्टी. भंडारा संगा तगर 


= = नागपूर JETP] APN 


श्री, सुभाष शिवाजीराव व वात भिवंडी विभाग, ठाणे 
खंडेराय 


सीमा तपासणी नाका, वरुड, । भरारी पथक, गडचिरोली 
श्री. प्रविण संतोष मोहतकर | गडचिरोली विभाग, गडचिरोली | चिमूर विभाग, चंद्रपूर 


३३ | श्री. महम्मद आ.म.ई. शोख | वर्धा विभाग, वर्धा भरारी पथक, वर्धा 


दहिसर डिस्टीलरी प्रा.लि., | faut, मुंबई 
पालघर उपनगर 


२६ | श्री. महेश शा. पतंगे 


३४ श्री. आनंदा कांबळे 


२. सदरील आदेश तात्काळ अंमलात येतील. भारत निवडणुक आयोगाच्या दि.३१.०७.२०२४ 


च्या पत्रात नमूद मार्गदर्शक सुचनांनुसार सर्व अधिका-यांनी तात्काळ त्यांचा पदभार अन्य 


अधिकाऱ्यांकडे सुपुर्द करून त्यांना बदलीने पदस्थापना दर्शविण्यात आलेल्या पदावर रुजू व्हावे. 


अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व पदस्थापनेच्या पदावर रुजु होण्याबाबतच्या कार्यवाहीचा अनुपालन 


अहवाल दि.२०.०८.२०२४ पूर्वी सादर करावयाचा असल्याने आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क यांनी 


संबधीत अधिकारी पदस्थापित पदी तात्काळ हजर होतील याची दक्षता घेऊन याबाबतचा 


अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 


३. सदरहू आदेशानुसार पदस्थापनेच्या विहीत कालावधीत पदावर रूजू न झाल्यास वा 


कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणून बदली LE करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी 


सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २३ चे SHEA करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक 


समजून त्यांचे विरुध्द शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


तसेच त्यांचेविरुद्ध लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम, १९५० मधील तरतूदींनुसार शिस्तभंगविषयक 


कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


४. संबंधित अधिकाऱ्यास झासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर 


करू नये. तसेच, महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधीळ नियम-३० (सी) नुसार मूळ 


कार्यालयाने बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे 


अर्ज प्राप्त झाल्यास ते संबंधित अधिकाऱ्यांना मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. 


५. सदरहू बदल्या मुख्य निवडणुक अधिकारी,महाराष्ट्र राज्य यांच्या मान्यतेस अनुसरुन 


निर्गमित करण्यात येत असून हा शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in 


या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 


२०२४०८१७१३३१५५६१२९ असा आहे. हे शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAVINDRA DIGAMBARRAO AUTE 
R AV | N D R A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=HOME DEPARTMENT, 

2.5.4.20=f05a6913f9dee1f453c9a1c5a89d8c4897737ba 


D | G A M B A R R A O 8e4acOedf3f2c6e69e25f4108, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


AUTE — 
(रविंद्र औटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
७ प्रधान सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 


प्रति, 


१. मा.मुख्यमंत्री याचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद/विधानसभा), यांचे स्वीय सहायक, विधानभवन, 
मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
महाळेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

सर्व विभागीय उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 

१०.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

११.सर्व अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क 

१२.संबंधित निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 

१३.निवडनस्ती (राउशु-१). 


eon G&G & 


KAEKKKKKKKKEKRKKRKRKKEKERK 


